आचार्य बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था, परभणी 
संचलित आचार्य ग्लोबल अकॅडमी, साबा, 
वसमत रोड, परभणी या शाळेचे दत्तधाम 
परिसर, वसमत रोड, परभणी येथे 
स्थलांतराबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः WAN ३२१८/प्र.क्र.४६७/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०३ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा :- 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः माशास्थ २०१२/(५९/१२)माशि-२, 
दिनांक ३१ जुले, २०१३. 


संदर्भ - विभागीय शिक्षण उपसंचालक, औरंगाबाद यांचे क्र.शिउसं/प्रावि-०३/१३८७, 
दिनांक २४ सप्टेंबर, २०१८ चे पत्र. 


प्रस्तावना :- 

आचार्य बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था, परभणी संचलित आचार्य ग्लोबल अँकॅडमी, साबा, 
वसमत रोड, परभणी या इंग्रजी माध्यमाच्या स्वयंअर्थसहाय्यित प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळेचे, 
दत्तधाम परिसर, वसमत रोड, परभणी येथे स्थलांतरास मान्यता देण्याचा संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त 
झालेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

उपरोक्त शाळेच्या ठिकाणी पक्का रस्ता नसल्याने व दुर्गम भाग असल्याने स्थलांतर प्रस्तावित 
केले आहे. सदर Mad वर नमूद ठिकाणी केलेल्या स्थलांतरास खालील अटी व शर्तीवर मान्यता 
देण्यात येत आहे. :- 
(१) सदर शाळा WAR पालकांची संमती आवश्‍यक राहील. त्याचप्रमाणे शाळा स्वयंअर्थसहाय्यित 
तत्वावरील असल्याने, संस्थेने स्थलांतरीत ठिकाणी मनपा क्षेत्रात (किमान ५०० चौ.मी.) भाडयाने 
घेतलेल्या जागेचा किमान ३० वर्षे कालावधीचा नोंदणीकृत भाडेकरार सादर करणे आवश्यक राहील. 
(२) स्थलांतरीत शाळेची किमान पटसंख्येची अट कोणत्याही कारणास्तव शिथिल केली जाणार नाही. 
(३) शासनाकडून शाळा, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/वेतनेतर अनुदान, विद्यार्थी इ.संदर्भात 
वेळोवेळी विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, आदेशा इ.चे पालन संस्थेने करणे आवश्‍यक 
राहील. 
(४) शाळेच्या बाबतीत मुळ शासन परवानगीच्या व मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व ATA बदळ होणार 
नाहीत. 
(4) सदर झाळा मुळ ठिकाणी अनुदानाच्या ज्या तत्वावर कार्यरत होती, त्याच तत्वावर स्थलांतरीत 
ठिकाणी कार्यरत राहील. 
(६) सदर शाळा ही इंग्रजी माध्यमाची स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावरील असल्याने त्यामध्ये कार्यरत शिक्षक/ 
शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे संपूर्ण दायित्व संस्थेवर राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकःप्राशास्थ ३२१८/प्र.क्र.४६७/एसएम-१ 


(७ सदरहू स्थलांतरासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे कोणत्याही 
प्रकारच्या तक्रारी वा आक्षेप आल्यास किंवा स्थलांतरासंदर्भातील अटींचा भंग झाल्याचे निदर्शनास 
आल्यास स्थलांतर रद्द करण्याचे अधिकार झासनास राहतील. 
२. वरील अट क्र. (9) ची पूर्तता झाल्यावर, विभागीय शिक्षण उपसंचालक, औरंगाबाद विभाग, 
औरंगाबाद यांनी सदर शाळेच्या स्थलांतरास मान्यता देण्याबाबत ६ आठवडयात पुढील कार्यवाही 
करावी व केलेल्या कार्यवाहीबाबत शासनास अवगत करावे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८०३१४४४०५७४२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


व 3 Digitally signed by Pravin Rajaram Mundhe 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, o 

p fa V | n R वे] a fa mM Education And Sports, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8cc298cb2ba38f035e6bd1a51789c7ed 1ed4faf 


M h ce865eda3495969f77d97c89a, cn=Pravin Rajaram 
1 Nn 7 e Mundhe 


(प्रविण मुंढे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


u=School 


प्रत - 

१) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद 
3) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, परभणी 
) 
) 


४) अध्यक्ष/ सचिव, आचार्य बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था, परभणी 
५) निवडनस्ती ( एसएम-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


